बीड जिल्ह्यातील बीड तालुक्यातील शिवणी 
भिलवस्ती शिंदेवाडी ते ग्रामा ५१ हा योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३१ मे, २०१९. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र./मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/११०५, 
दि.२०/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 
बीड जिल्ह्यातील बीड तालुक्‍यातील शिवणी भिलवस्ती शिंदेवाडी ते ग्रामा ५१ हा योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रवियो २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झाला आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर सदर तसेच रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषद, बीड यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्त रस्ता विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
बीड यांची मागणी विचारात घेऊन, बीड जिल्ह्यातील बीड तालुक्‍यातील शिवणी भिलवस्ती 
शिंदेवाडी ते ग्रामा ५१ हा योजनाबाह्य रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/५०० लांबी ४.५०० कि.मी. 
हा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक-५६९ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७६४.१९० + ४.५००) 
म्हणजेच ६७६८.६९ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www .maharashtra.gov.in 


उपलब्ध करण्यांत आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५३१११५०४४१७१८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipur: 
DN: c=IN, o=Gover 


pure 
nment Of Maharashtra, ou=Public Works 
Wa ro (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a32 
2ed2dcfb496a3a97175, 


T k r aa R 1 r serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0eS 
(1 ठे ठे ठे | p 1 € €2¢213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,बीड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


(2 


९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


